महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या 
आस्थापनेवरील Rad असलेल्या विधी सल्लागार 
या पदावर श्री. प्रमोद माधव बाडीगी, सेवानिवृत्त 
न्यायाधीश यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. बाहआ-२०१४/प्र.क्र.४०/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा :-१. विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. संकिर्ण-११२२/११०२/प्र.क्र.१८४/ 
का-३, दि. १६ सप्टेंबर, २०२२ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचा शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२७१५/ 
प्र.क्र.१००/१३, दि. १७ डिसेंबर, २०१६ 


प्रस्तावना- 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना शासन निर्णय दिनांक २४ जुले, २००७ अन्वये 
झाली आहे. त्यानुसार आयोगाचे प्रशासकीय कामकाजासाठी १२ पदे निर्माण करण्याचा शासन निर्णय दिनांक 
२८ जानेवारी, २००९ अन्वये निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर झासन निर्णयानुसार आयोगाच्या 
आस्थापनेवर विधी सल्लागार या रिक्‍त पदी विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या शिफारशीनुसार 
श्री. प्रमोद बाडीगी, सेवानिवृत्त न्यायाधीडा, लघुवाद न्यायालय, मुंबई यांची सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील रिक्‍त असलेल्या 
विधी सल्लागार या पदी श्री. प्रमोद बाडीगी, सेवानिवृत्त न्यायाधीडा, लघुवाद न्यायालय मुंबई यांची एक वर्ष 
किंवा सदर पदावर नियमित अधिकारी उपलब्ध होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर होईल तोपर्यंत नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 

श्री. प्रमोद बाडीगी यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१७/१२/२०१६ रोजीच्या शासन 
निर्णयामधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहुन व वेळोवेळी सुधारणा केल्याप्रमाणे श्री. प्रमोद बाडीगी यांना मासिक 
पारिश्रमिक व अनुज्ञेय असल्यास अनुज्ञेय भत्ते अदा करण्यात येतील. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२२१६५२०२७२३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sharad Laxman 
Ahire 


(31. ल. अहिरे) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः बाहआ-२०१४/प्र.क्र.४०/का-९ 


२. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुकत, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

९. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई. 

१०.श्री. प्रमोद बाडीगी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, मुंबई. 

११.सह सचिव, महिला व बाल विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती का-९. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


